विधानमंडळाच्या जुलै, २०२१ च्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२१-२२ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२१/प्र.क्र.३३/२०२१/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळमजला (विस्तार),मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २० जुले, २०२१ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.७८/ अर्थसंकल्प-३, 
दि.२० जुले २०२१ 


शासन निर्णय- 

सन २०२१-२२ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ०५ जुले २०२१ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि. ३१ मार्च, २०२२ 
रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन 
विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती fest आहे.आणि ते महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०२१ (सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-०८) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४ दिनांक १५ जुले, २०२१ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण रु.७६१,८३,०९,०००-/- 
(अक्षरी रुपये uel एकसष्ठ कोटी त्र्येऐंशी ळाख नऊ हजार मात्रो(कार्यक्रमांतर्गत)(अनिवार्य) 
(दत्तमत/भारित) मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदी सदर विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच मधील संबंधीत 
कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येणार असल्या तरी पुरक मागणीच्या 
खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेशा स्वतंत्ररित्या संबंधीत कार्यासनांमार्फत 
निर्गमित करण्यात येतील. 
३. तसेच वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार आवश्‍यक तेथे पुरवणी मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर 
नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. 
४. तसेच पुरक मागण्यांचा निधीचे वितरण करतांना तसेच तो खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय 
नियमपुस्तिका, व वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने 
यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना व प्रचलित निकष,वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त 
विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२१/प्र.क्र.३३/२०२१/१७स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२०१८०७५०१९०२ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सीमा बबन जाधव) 


सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रनेषित- 


१, 


आयुकक्‍्त,सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. आयुक्त, वस्रोद्योग आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
३. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 


संचालक,पणन संचालनालय,पुणे 


लेखा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


८. सह/उप सचिव (श्री.खोरगडे/श्री खरात/श्री चव्हाण/श्री वळवी/श्री वळंज), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 


विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी (आस्था-१/१स/२स/३स/९स/१८स/२१स/टेक्स-१अ/टेक्स-२/) सहकार,पणन व 
Tart विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
92. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०२०,प्र.क्र.०७/२०२०/दि.२०.०७.२०२९ चे सहपत्र 
विषय :- सन २०२९-२०२२ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार,पणन व वस्त्रोद्यो 


लै २०२९ चे पावसाळी अधिव 


नियंत्रक अधिकारी/ 


कार्यक्रमांतर्गत । अनिवार्य 
विभाग प्रमुख 


--* 


५ } “ द 


(रु.लाखात) 


aa 


एकूण उप afaa/ 


| ae सचिव 
व ice 


मागणी क्र. व्ही-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने,०१ देशांतर्गत ऊरणावरील व्याज,२००-देशांतर्गत इतर त्रणावरील व्याज 
(०२)कर्जाबरील व्याज,(०२)(०१) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणा-या कर्जावरील 
व्याज -भारित (२०४९१९१०४३) (सहकार)(अनिवार्य)-४५-व्याज 
मागणी क्र, व्ही-१ 


उप सचिब ( अ्थसंकल्प) 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ०.०० ७७.९५ 
बिभाग. मंत्रालय,मुंबई-३२. 


२०४९-व्याज प्रदाने,०१ देशांतर्गत कणाबरील व्याज,२००-देशांतर्गत इतर BOTA व्याज ae > sigh 
(०२)कर्जाबरील व्याज,(०२)(०७) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जावरील विभाग, मंत्रालय. मुंबई- is 


व्याज-भारित (२०४९२७११)(पणन)(अनिवार्य)-४५-व्याज 


७७.९५ श्री खोरगडे 


क्र. व्ही-१ He 
०१ देशांतर्गत क्रणावरील व्याज,२००-देशांतर्गत इतर त्रणाबरोल व्याज,(०२)कर्जाबरील व्याज, (०२)(०८) | सचिन (सुतगिरणी) 
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणा-या कर्जाबरील व्याज-भारित (२०४९२७२९) र ह दो आरसे 
(वस्त्रोद्योग) (अनिवार्य) ४५-व्याज ‘ २ 
पागणी क्रमांक व्ही-२, महकार आयुक्‍त व निबंधक, ies 
२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा,८००- इतर खर्च ,(००)(००)(०१)राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण eared २२.४६ | श्री चव्हाण 
(अनिबार्य)(दत्तमत)(२०७० ०८८२)-१० कंत्राटी सेवा Pepe, मुझ्यालय पुणे 
: ba मागणी क्र.व्ही-२ आयुक्‍त, sf 
& ००१९-संचालन व प्रशासन, ०१)संचालन व प्रशासन,(०१)(०४) वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय (अनिवार्य) वस्त्रोद्योग आयुक्‍्नालय. ०.०० ३०.०० ३०.०० श्री खरात 
(२४२५००५८) ९४-भा डेपटटी a कर S महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
मागणी क्रमांक व्ही-२, आयुक्त, | 
शि २४२५ -सहकार ook A [लन व प्रशासन,(०१) संचालन व प्रशासन.(०१)(०८) साखर आयुक्तालयाचे साखर आयुक्तालय, |. ७.०० १००००.०० | ९००००.०० | at वळज 
बळकटीकरण (अनिवायं ॥(दत्तमत)(२४२५ १०५४)-९३-कार्यालयीन खर्च महाराष्ट्र राज्य.पुणे । 
णी क्रमांक व्ही "या कने अका क कर लट Oe मा en आपुक्त बनिबधक | oe = >" 
२४२५ सहकार,१०७- सह कारी पत संस्थाना सहाय्य,(०१)सहकारी पतसंस्थांना सहाय्य, लर सतत लता 
8९ (०१)(१६) अल्पमुदत सहकारी पतसंरचेनेअंतर्गत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाचे Tien ect 0000 कः १०८००१० य बहाणा 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (कार्यक्रम) (२४२५ २५२४), ३३- अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, — saute 
on २४२५, सहकार-१०७- सहकारी पत संस्थाना सहाय्य,१०१- शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना, genta iantone! 0 ल SMEAR GOEL 
(०२)व्याज सबलत,(०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (कार्यक्रम) नियोजन). मुख्यालय .पुणे र : , 
५ १९००९),३३- अर्थसहाय्य । 


(२४२ 


aren आयुक्त a Pane, 


क्रमाक व्ही-२. | 
सूहकागी संल्था.महाराष्ट्र राज्य | 


२४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम,६०- इतर,१०१- शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना. 


१०९- क ना: 
रि ४६ | ९७ |(००)(०३) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०९९ (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) a र — 
(२४३५ ०९४२), ३३- अर्थसहाय्य ० ही. ही 34 == 
मागणी क्रमांक व्ही-२, उप सचिव (आस्था) 
३४५१, सचिवालयीन आर्थिक सेवा,०९० सचिलालय,(०१)सचिबालयीन आर्थिक सेवा, सहकार,पणन ब वस्त्रोद्योग ०.०० ०.०१ ०.०९ श्री खोरगडे 


(०१९)(०१९)सचिवालयीन आर्थिक सेवा(३४५९१ ०३०४) (अनिवार्य) १०-कंत्राटी सेवा बिभाग, मंञ्रालय.मुंबई-३२. 
मागणी क्रमांक व्ही-३, 
४४३५-इतर कृषि विषयः ; कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च. १९०-सार्बजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका.(०१९)(०१९) आ शयाई विकास बँक सहाय्यित महाराष्ट्र अँग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प 
(मॅग्नेट)(राज्य हिस्सा-३५१%)(४४३५ ००४८)५४- गुंतवणुका रु.२६४०.४० लाख 
(००)(०२)आशियाई विकास बँक सहाय्यित महाराष्ट्र अँग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट)(बाहय 


हिस्सा-७०%)(४ ४३५ ००५७)५४-गुंतवणुका रु.६१८३.४० लाख एकूण रु.८८२३.८० लाख 


उप ahaa (पणन) 
HERI व वस्त्राद्याग | ८८२३.८० ०.०० 
fant, मंत्रालय.मुंबई- ३२ | 


८८२३.८० |. श्री वळवी 


न्न मी न मित ee 
६००३-राज्य शासनाचे देशांतर्गत क्रण,०८-राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेलो ककारपणन बंवतोधोग | ०: ३७.४९ ane | श्रो वळवी 
कर्जे,(००)(०९)राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे (६००३०४५८)भारित | दिमाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 
(पणन) (अनिवार्य) ५६- कर्जाची परतफेड me 
मागणी क्र. व्ही-४, उप सचिव (सुतगिरणी) 
६००३-राज्य शासनाचे देशांतर्गत करण,१०८-राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग cco =| ४०.३८ ४०.३८ | श्री खरात 


कजे.(००)(०३) राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडूनमिळालेली कर्जे (६००३०४६७)भारित 
(वस्त्रोद्योग) (अनिवार्य)५६-कर्जाची परतफेड 


बिभाग. मंत्रालय,मुंबई-३२ 


-ा* 


७५९७६.२७ 
७६१८३.०९ 


भारित ७.०७ | 8080 | ७०.९० 
| eh दत्तमत | ८८२३.८० ०.०० ii (gene ee. 
स्कृण वणन et ae ॥&७८॥ ०८७ | 2४०] 
भारित ह ०.०० ५७.९७ । 
दत्तमत ०.०० ३०.० ३००० | 
= a aa ०.०० is ८७.९७ | 
Witt] ०.०० २०६.८२ 


६५९२३.८० 
६५९२३.८० 


एकूण-सहकार,पणन व १०२५९.२९ 


E:\20.7.2021\-Supply 0. जुलै 2021 


१००५२.४७ 


७५९७६.२७ 


७६१९८३.०९ 


३३.४९ श्री वळवी । 


| erat 
| सल 


oe 
x 


34 


Va 


| 9a 


